महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 
सेवानिवृत्त कर्मचा-यांना निवृत्तीवेतनाचे 
लाभ मंजूर करण्यासाठी प्राधिकरणास 
सहायक अनुदान (२२१५०५२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९८/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्कटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
तारीख: ०२ जानेवारी, २०२४ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९८/पापु-२३, 
दिनांक १८.१२.२०२३. 
२) महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे पत्र क्रमांकः मजीप्रा/संचालळक(वित्त/१/२०२४, दिनांक 
०१.०१.२०२४. 


शुद्धीपत्रक :- 
उपरोक्त वाचा मधील अनुक्रमांक (9) येथील शासन निर्णय दिनांक १८.१२.२०२३ 


मधील परिच्छेद २ खालीलप्रमाणे वाचावा - 


“या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेळे अनुदान प्राप्त करुन घेण्यासाठी महाराष्ट्र 


जीवन प्राधिकरणाचे संचालक (वित्त), श्रीमती राजश्री राजाराम ठोकळ, यांना आहरण व 


संवितरण अधिकारी म्हणून तर श्री. रा.म. गेंगजे, उप सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 


यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. ” 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०२१७५८३८५३२८ 


असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९८/पापु-२३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल = आदेझानुसार वड 
महाराष्ट्राचे 1) याच्या आदेझानुसार व नावाने. 
Digitally signed by BALASAHEB 8 HAJARE 
BA LASA H F B B DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d2 
970b24702e05968e19f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=0EDD9C3872935C071332E1F94CBCDC9828471B 
3251EEE2D5C23FD681EC41CEFA, cn=BALASAHEB B HAJARE 
Date: 2024.01.03 10:12:02 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
संचालक (वित्त), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
संचाळक, लेखा व कोषागारे,मुंबई. 
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 


प्रत: माहितीस्तव, 


वित्त विभाग, व्यय-३/ अर्थसंकल्प-१८ कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 
पापु-४ / पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई. 
निवडनस्ती, पापु-२३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


